आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील (572) तसेच 
आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील (OTSP) 
शासकीय आश्रमशाळा इमारतींची देखभाल व 
दुरुस्तीची योजना राज्यस्तरावरुन राबविण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाआबां- २०२२/प्र.क्र.१२६/का.१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ डिसेंबर, २०२३ 
प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम ही योजना लेखाशिर्ष ४२२५ ११०९ (TSP) तसेच आदिवासी 
उपयोजना बाहयक्षेत्रातीलळ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यासाठी शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम ही योजना 
लेखाशिर्ष ४२२५ १११८ (0157) अंतर्गत राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत मंजूर असलेल्या शासकीय 
आश्रमशाळांकरिता नवीन इमारतींचे बांधकाम करण्यात येते. 


आदिवासी घटक कार्यक्रमातर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय 
आश्रमशाळा दुरुस्तीकरीता जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत Sub Scheme code 
TT280089 या उपशिर्षाखाली जिल्हास्तरावरुन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. परंतु यासाठी 
जिल्हास्तरावर असणारी तरतूद अल्प प्रमाणात असून पुरेशा निधी अभावी शासकीय आश्रमशाळा इमारतींच्या 
दुरुस्तीची कामे पुर्ण करता येत नाहीत. परिणामी आश्रमशाळा इमारत दुरुस्ती अभावी आदिवासी विद्यार्थ्यांना 
सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देणे शक्‍य होत नाही. 

यास्तव, सद्यस्थितीत शासकीय आश्रमशाळा इमारत दुरुस्ती योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी 
घटक कार्यक्रमांतर्गत Sub Scheme code 11२४००४१ या उपशिर्षाखाली जिल्हास्तरावर राबविण्यात 
येणारी योजना राज्यस्तरावर वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी विकास 
विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा दुरुस्तीकरीता Sub Scheme code TT280084 या 
उपशरिर्षाखाली जिल्हास्तरावर असणारी तरतूद अल्प प्रमाणात असून पुरेशा निधी अभावी शासकीय 
आश्रमशाळा इमारतींच्या दुरुस्तीची कामे पुर्ण करता येत नाहीत. परिणामी आश्रमशाळा इमारत दुरुस्ती 
अभावी आदिवासी विद्यार्थ्यांना सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देणे शक्‍य होत नाही. ही वस्तुस्थिती विचारात 
तसेच सदर योजनेचे राज्यस्तरावरुन परिणामकारक संनियंत्रण होण्यासाठी प्रस्तुत योजना राज्यस्तरावरुन 
वर्ग करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या बांधकाम व्यवस्थापन कक्षामार्फत शासकीय 
आश्रमशाळा इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीची कामे करण्यात यावीत. 
३. सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षापासून शासकीय आश्रमशाळा इमारत देखभाल व दुरुस्तीसाठी 
जिल्हास्तरावरुन नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआबां- २०२२/प्र.क्र.१२६/का.१३ 


४. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तसेच 
आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळा इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी 
पुढीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. / Demand No. मराठी इंग्रजी 
टी-५ T-5 
मुख्य लेखाशि्ष/ Major Head २०५९-सार्वजनिक बांधकामे | 2059- Public Works 
उप मुख्यशिर्ष लेखाशिर्ष / Sub | ६०- इतर इमारती 60- Other Buildings 
Major Head 
गौणशिर्ष/ Minor Head ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना | 796, Tribal Area Sub Plan 
गटरिर्ष/ Group Head (09) जनजाती क्षेत्र उपयोजना | (01) Tribal Area Sub Plan 
उप गटशिर्ष/ Sub Group Head । (09)(02) शासकीय | (01)(02) Maintenance and 
आश्रमशाळा इमारतींची [Remi of Gere 
देखभाल व दुरुस्ती 
उदिष्टे/00)8015 २७-लहान बांधकामे 27- Minor Works 
लेखाशिर्ष/-690 २०५९४६८३ 20594683 


५. सदरहू शासन निर्णय प्रधान महाळेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक-ख.वि/चा-१/आदिवासी विकास विभाग/यूओआर-७८/२०२३-२४/६२७, दिनांक १ ऑगस्ट, २०२३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-९९५/२०२३/व्यय-१४, 
दिनांक ६ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२७१५३३०००२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8fl 7ceecSe2d7d4b6a8bba99c51 
d275801bcdf1b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

FA TT ES | N G VASAVE serialNumber=2182F4F20DAA6841AB430B2FD812E7B5D3A883E72EFA 
574CASE29FF528BC8015, cn=VUESING FATTESING VASAVE 
Date: 2023.12.27 15:32:51 +05'30' 

(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
) मा. उपमुख्यमंत्री ( गृह) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
४) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
) मा.मंत्री ( आदिवासी विकास), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई :- Yoo ०३२. 
) सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) सर्व मा. विधानसभा सदस्य./विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआबां- २०२२/प्र.क्र.१२६/का.१३ 


८) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
९) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, सर्व विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१२) आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
१३) निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, / नागपूर / औरंगाबाद खंडपीठ. 
१४) सरकारी अभियोक्ता, मा .उच्च न्यायालय, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. खंडपीठ 
१५) आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१६) सर्व जिल्हाधिकारी. 
१७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
१८) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२०) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास (सर्व) 
२२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ नाशिक/नागपूर 
२३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/नाशिक/'चंद्रपूर/ अमरावती 
२४) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सर्व) 
२५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२७ संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२८) सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२९) सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
३०) संचालक, अर्थ व लेखा, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
३१) सह सचिव ( व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३२) कक्ष अधिकारी ( का-६), आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
३३) निवड नस्ती ( का.१३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


